मोटार वाहन विभागातील सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२४ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: एमव्हीडी १०२२/प्र.क्र.२४९/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- १) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. याचिका-०६१४/प्र.क्र. १९६/परि-४, दि. ३०. ११. २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. एमव्हीडी-१०२२/प्र.क्र. २४९/ परि-४, दि. ०१.११.२०२२. 
३) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. एमव्हीडी-१०२२/प्र.क्र. २४९/ परि-४, दि. २३.०६.२०२३ 
8) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/का.८(१)/सहाप्रापअ/ सेज्येसू प्रारुप 
०१.०१.२०२४/२०२४/जा.क्र. ९३४६, दिनांक १६.०८.२०२४. 


शासन परिपत्रक:- उपनिर्दिष्ट क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये मोटार वाहन विभागातील 
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे व उपनिर्दिष्ट क्र. २ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये मोटार वाहन विभागातील सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 
तसेच उपनिर्दिष्ट क्र. ३ येथील शासन परिपत्रकान्वये मोटार वाहन विभागातील सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी या संवर्गातळ अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९, दि. 09.09.2020, 
दि.०१.०१.२०२१, दि.०१.०१.२०२२ व दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्यात आलेली आहे. 


२. आता सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०२४ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार सदर 
ज्येष्ठतासूची तयार करतांना विचारात घेतलेल्या बाबी सोबत जोडलेल्या “ परिशिष्ट- अ ” प्रमाणे 
असून त्या आधारे सदरची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या “ परिशिष्ट- ब ” नुसार प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत ज्येष्ठता सूची ही तात्पुरत्या स्वरुपातील आहे. 


४. परिवहन आयुक्‍त यांना विनंती आहे की, सदर परिपत्रकासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट 
असलेल्या व कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्ानास आणावी. 


५. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत पंधरा दिवसाच्या आत परिवहन 
आयुक्‍त तसेच शासनाकडे आपले निवेदन सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर विचार 
करण्यात येणार नाही. 


६. ज्येष्ठतासूचीतील कार्यरत अधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठतासूचीची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 
प्राप्त करुन घ्यावी. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी १०२२/प्र.क्र.२४९/परि-४, 


७9, सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९२४१६५०३८३६२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL BABURAO APATE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=19ff433c24f38ac95f09eaa0a 1 4f560224a1a78a80f8b9407 


75fc013021ca5ca, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=4EA86DEC92091 A126823D249DF45 1 DF3C8D235C 
DD7E9111D7624C78A7C95B318, cn=SUNIL BABURAO APATE 
Date: 2024.09.24 16:51:54 +05'30' 
(सु.बा. आपटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- संबंधित सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्त यांचेमार्फत) 


प्रत :- १. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. निवडनस्ती परिवहन-४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी १०२२/प्र.क्र.२४९/परि-४, 


परिशिष्ठ-अ 


अ) अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
संवर्गात यापूर्वी देण्यात आलेल्या मानीव दिनांकाची तपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात 
आलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मानीव दिनांकाची प्रकरणे तपासण्याची व सेवा 
ज्येष्ठतासूच्यांचे पुनर्विलोकन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यानुसार यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या 
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठता याद्या सुधारीत करण्याची कार्यवाही 
स्वतंत्र्यरित्या करण्यात येईल. तसेच मानीव दिनांक देय होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी / प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / परिवहन उप आयुक्‍त (4.41) पदावरील 
ज्येष्ठताक्रम बदलल्यास उक्त संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या सुद्धा स्वतंत्र्यरित्या प्रसिद्ध करण्यात 
येतील. 


आ) सदर तात्पुरती ज्येष्ठतासूची मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे 
दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत साप्रवि/१६-ब 
कार्यासनाच्या दि. ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. 


इ) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द झालेली असून सदर ज्येष्ठतासूचीवावत कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण चालू 
अथवा प्रलंबित नाही. यास्तव सदरची ज्येष्ठतासूची पुढील तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठतासूचीकरीता 
आधारभूत मानण्यात आलेली आहे. 


ही दि. ०१.०१.२०२४ च्या तात्पुरत्या यादीमध्ये दि. 39.92.2022 अखेरपर्यंत सेवानिवृत, मयत, 
पदोत्रत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे कमी करण्यात आली आहेत. 


KKKKKKK KK KKK KK KK KKK KKK KKK KK KKK KKK KKK KK KKK KKK KARR RAE RRERKKERRERAERERRERKAKRA 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट- ब 
१. संवर्गाचे नाव : सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
२. वेतनश्रेणी : 5-१६ : ४४९००-१४२४०० 


३. दिनांक १ जानेवारी २०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची ( दि. ०१.०१.२०२३ ते ३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत कर्मचा-यांची) 


| नियम ३ | शासकीय कर्मचा-याचे नाव | संबंधित जन्मदिनांक प्रवर्ग ।नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शरा 
(२) (ब) पदावरील = | (fester -महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
नुसार नियुक्तीचा वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक- 
ज्येष्ठता मार्ग दिनांक महिना-वर्ष) 
क्रमांक 
णं श्रीम. उर्मिला सं. भोसले सरळसेवा ०५.०९.२००२ | २३.०८.२००२ | ३१.०७.२०२९ MSc (Maths) , Bed दि. 30.92.2099 
अ पदावर तदर्थ 
पदोन्नती 
२ श्री. सुधीर जायभाये २३.०८.२००२ ३०.०४.२०३२ 8.50, B.Ed 
3 श्री. राजेश सरक ३१.०८.२००४ ३०.११.२०२४ | Diplomain Automobile । शासन दि. २२.१०.२०२१ 
Engineering अन्वये उपप्रापअ पदावर पदोन्नती 
“4 श्री. महेश देवकाते २८.०८.२००४ 39.90.2024 | Diplomain Mechanical | शासन दि. 22.90.2029 
Engineering, B.E. अ पदावर पदोन्नती 
Production 
षु श्री. विनोद चव्हाण ०८.०३.२००७ ३१.०३.२०३४ BE Mechanical दि. 30.92.2099 
तदर्थ पदोन्नती 
& श्री. सुरेंद्र निकम २९.०३.२००७ ६.०३.२००७ ३१.१०.२०३७ BE Mechanical 
iC) श्री. अतुल आदे ०६.०४.२००७ ६.०३.२००७ ३०.०६.२०३१ B Tec Agricultural शासन दि. २७.०२.२०१८ 
Engineering अन्वये उपप्रापअ पदावर तदर्थ 
पदोन्नती 
८ श्री. विनोद मल्हारी जाधव १७.०३.२००७ ६.०३.२००७ ३१.०५.२०३४ BE Mechanical शासन 
अन्वये 
8 श्रीमती जयश्री वसे ३०.०३.२००७ ६.०३.२००७ ३०.०६.२०३० | BSc (Maths), BA, BeD 
गि श्री. अविनाश राऊत १६.०३.२००७ ६.०३.२००७ | ३१.०७.२०३५ B.Sc Maths, MA. 
(English) 
[1 श्री. ज्ञानेश्वर हिरडे ०४.०७.२००७ ३०.०६.२०२५ BE 8890105 
०२० अन्वये उपप्राप: 
पदावर पदोन्नती 
२ श्री. शामराव Te ०५.११.२००८ ३१.०५.२०२३ | Diploma in Mechanical सेवानिवृत्त 
Engineering 
३ (at. किरणमोरे ०४.१०.२० ३०.०९.२०४० 8.६. (Automobile) निर्णय दि. ०८.०१.२०२१ 
उपप्रापअ पदावर पदोन्नती 
४ श्री. विजय भोये ०४.१०.२० ३१.०१.२०३५ B.E. (Mechanical) निर्णय दि. 02.09.2024 
उपप्रापअ पदावर पदोन्नती 
रि श्री. जयंत चव्हाण २१.०९.२० ३०.०४.२०४१ B.E. (Mechanical) शासन निर्णय दि. 02.09.2029 
अन्वये उपप्रापअ पदावर पदोन्नती 
& श्री. गणेठा डगळे ३०.०६.२०३७ BSc Physics 
9 श्री. मनोज ओतारी ३०.०४.२०२८ | Diplomain Automobile 
Engineering 
८ श्री. शांताराम फासे 30.99.2023 | Diploma in Mechanical 
Engineering 
९ श्री. दत्तात्रय सांगोलकर ३०.०६.२०३६ B.E. Mechanical शासन दि. ०८.०१.२०२१ 
उपप्रापअ पदावर पदोन्नती 
२० श्रीम. पल्लवी कोठावदे ३१.०७.२०४१ Diploma in Mechanical | शासन निर्णय दि. 22.90.2024 
Engineering, 8€॥) अन्वये उपप्रापअ पदावर पदोन्नती 
Production 
२१ श्री. संदिप खडसे ३०.०४.२०४३ छासन निर्णय दिनांक 
२९.०४.२०२४ अन्वये उपप्रापअ 
पदावर पदोन्नती 
२२ श्री. सचिनकुमार गिरी ३०.०९.२०२९ | Diploma in Mechanical 
Engineering 
२३ fat. सतिश मरगू जाधव ३१.०५.२०३१ | Diploma in Mechanical 
Engineering 
२४ ait. दिपक गोपाळे पदोन्नती २८.०५.१९७५ | वि.जा (आ) । ३१.०८.२०१३ ३१.०५.२०३३ 3.६. 


D 


२५ . राजवर्धन म. करपे सरळसेवा ०५.०८.१९८९ इ.मा.व ०८.०५.२०१४ ३१.०८.२०४७ BE (Computer) शासन निर्णय दि. 22.90.2029 
अन्वये उपप्रापअ पदावर पदोन्नती 
२६ श्री. प्रसाद गाजरे सरळसेवा २८.०२.१९८७ इ.मा.व | ०८.०५.२०१४ २८.०२.२०४५ BE Mechanical छासन निर्णय दि. 22.90.2029 
अन्वये उपप्रापअ पदावर पदोन्नती 
२७ श्री. श्रीकृष्ण नकाते सरळसेवा ३०.०९.२०४६ BE Mechanical 
२८ fata. अश्विनी स्वामी सरळसेवा ३०.०६.२०४९ B.Sc (Maths) छासन निर्णय दि. 22.90.2029 
अन्वये उपप्रापअ पदावर पदोन्नती 
२९ श्री. राहुल कदम पदोन्नती ०७.०७.२० ३०.०६.२०३६ | Diploma in Mechanical 
Engineering 
३० श्री. विजय तिराणकर पदोन्नती दोन्नती १६.०७.२० .१०.२०२६ | Diploma in Mechanical 
Engineering 
39 श्री. विनोद साळवी पदोन्नती ०५.०८.२० .०३.२०३२ | Diploma in Mechanical 
Engineering 
३२ श्री. राहुल जाधव BE in Mechanical 
Engineering 
33 श्री. विजय पाटील सरळसेवा ०२.०५.२० .०५.२०३६ Master pf Technology 
(Energy Management) ०२४ अन्वये 
Diploma in M.Tech, पदावर पदोन्नती 
Mechanical Engineerin 
38 श्री. स्वप्नील भोसले सरळसेवा ३०.०६.२०४८ B.Tec Mechanical 
३५ श्री. आशुतोष बारकूल सरळसेवा २९.०४.२० ३१.०८.२०४६ | B.Tech (Metallurgy 
&Material Science) 
३६ श्री. अनंत रामराजे भोसले सरळसेवा ३०.०९.२०४२ BE Electronics & 
Telecommunication , ०२४ अन्वये 
MMS (Marketing) पदावर पदोन्नती 
३७ श्री. स्वप्नील विलास माने सरळसेवा ०२.०५.२० ३०.०४.२०४७ BE Electronics & 
Telecommunication 
३८ a. fasta गणपत काळे सरळसेवा ३०.०४.२० ३०.०६.२०४६ BE (EXTC) 
३९ श्री. प्रशांत रा. देशमुख सरळसेवा २९.०४.२० ३१.०८.२०४७ | Btech (Electronics & 
Telecommunication) 
४० श्री. वसंत अलियास रोहीत सरळसेवा ३१.०७.२०४९ BE Electronics & 
रावसाहेब काटकर Telecommunication 
४१ श्रीम. सय्यद समरिन सलीम | सरळसेवा २९.०२.२०४८ B.Teo( IT) 
BQ श्रीमती स्नेहा मेढे सरळसेवा २९.०४.२० ३०.०४.२०४७ BE (Computer) 
४३ sit. अनंता जोशी सरळसेवा ३१.०८.२०४७ BE (Electronics & 
Telecommunication) 
88 श्रीम. राजश्री गुंड सरळसेवा २९.०६.२० ३१.१०.२०४९ B.Tech Electronics & 
Telecommunication 
४५ श्री. सिध्दार्थ ठोके सरळसेवा २९.०६.२० ३०.०९.२०४६ BE Information 
Technology 
४६ श्री. हर्षल डाके सरळसेवा २९.०६.२० ,०५.२०४७ BE (Electronics & 
Telecommunication) 
४७ श्री. निखिल साळुंखे सरळसेवा .०६.२०४८ BE Mechanical 
४८ श्री. सुजित डोंगरजाळ सरळसेवा .०१.२०४५ BE ( Chemical) 
४९ श्री. पवन नव्हाडे सरळसेवा ०२.१०.२० .०१.२०४५ BE Mechanical 
4o श्री. प्रसाद नलवडे सरळसेवा ०२.१०.२० ३०.०६.२०५० BE Information 
Technology 
Gq श्री. योगेश ताटू सरळसेवा ०४.१०.२० .०७.२०५० BE (Electronics & 
Telecommunication) 
५२ श्री. वासुदेव भगत पदोन्नती ०६.०४.१९६५ २९.०६.२०२० ३०.०४.२०२३ HSG 
43 श्री. हेमंत हेमाडे पदोन्नती ०५.१२.१९६७ २९.०६.२०२० 39.92.2024 | Diploma in Mechanical 
Engineering , Diploma in 
Automobile Engineering 
५४ | sft. विजय sea पदोन्नती १८.०१.१९७१ २९.०६.२०२० ,०१.२०२९ | Diploma in Automobile 
Engineering 
gy श्री. प्रशांत साळी पदोन्नती ०७.०६.१९७३ २९.०६.२०२० ३०.०६.२०३१ | Diplomain Automobile 
Engineering 
५६ श्री. सचिन विधाते पदोन्नती 39.03.9868 २९.०६.२०२० ३१.०३.२०२७ iploma in Automobile 


Engineering 


५७ श्री. प्रविण बागडे पदोन्नती २६.०४.१९७३ | वि.मा.प्र | २९.०६.२०२० 30.08.2039 | Diploma in Mechanical 
Engineering 
५८ श्री. गजानन ठोंबरे पदोन्नती १५.०१.१९६९ २९.०६.२०२० 39.09.2029 | Diploma in Automobile 
Engineering 
48 श्री. उत्तम जाधव पदोन्नती ०८.१०.१९६८ २९.०६.२०२० ३१.१०.२०२६ iploma in Mechanical 
Engineering 
६०0 श्री. चारुदत्त व्यवहारे पदोन्नती २७.१०.१९६८ २९.०६.२०२० ३०.१०.२०२६ iploma in Automobile 
Engineering 
६१ श्री. राजेद्र केसकर पदोन्नती ०७.०८.१९७२ ३१.०८.२०३० BE Mechanical 
६२ श्री. अमर देसाई पदोन्नती ३१.०३.२०२६ iploma in Automobile 
4.02.9 EC Engineering 
६३ afl. अशफाक अहमद पदोन्नती ०१.०७.१९६७ ३०.०६.२०२५ Post Diploma in 
महफूज अहमद Automobile Engineering 
&8 श्री. Hom कोठावदे पदोन्नती १७.०८.१९६९ .०८.२०२७ | Diploma in Mechanical 
Engineering 
६५ श्री. गणेश पाटील पदोन्नती १४.०५.१९७३ .०५.२०३१ | Diploma in Mechanical 
Engineering 
&& श्री सुरेश आव्हाड पदोन्नती ०२.०१.१९७४ .०१.२०३२ | Diploma in Mechanical 
Engineering 
६७ श्री. दिपक शिंदे पदोन्नती २२.५.१९७१ ०५.२०२९ Diploma & B.E in 
Mechanical Engineering 
&¢ श्री. गजानन गावंडे पदोन्नती ११.८.१९(७० .०८.२०२८ ॥010118 in Automobile 
Engineering 
६९ | sft. विलास ना. चौधरी पदोन्नती ०१.०६.१९७५ (04,2033 BE 
(go श्री. अमरसिह गवारे पदोन्नती ०७.०३.१९७३ .०३.२०३१ 1010118 in Automobile 
Engineering 
७१ ।श्री. विजय इंगवले पदोन्नती २९.१२.१९६८ .१२.२०२६ | Diploma in Mechanical 
Engineering 
७२ श्री युवराज पाटील पदोन्नती १९.०५.१९७३ .०५.२०३१ | Diploma in Automobile 
Engineering B.E. 
Automobile Engineerin 
७३ श्री. संदिप म्हेत्रे पदोन्नती ०१.०७.१९७० ३०.०६.२०२८ ॥010118 in Automobile 
Engineering 
७४ श्री. आनंद मेश्राम पदोन्नती २७.०८.१९७५ ३१.०८.२०३३ | Diploma in Automobile 
Engineering 
७५ श्री. रावसाहेब रगडे पदोन्नती ०७.०७.१९७१ ३१.०७.२०२९ iploma in Mechanical 
Engineering 
७६ श्री. निलेश धोटे पदोन्नती २४.०४.१९७४ ३०.०४.२०३२ B.E Mechanical 
Engineering 
७७ श्री. अजित ताम्हणकर पदोन्नती १७.५.१९७५ ३१.०५.२०३३ | Diploma in Automobile 
Engineering 
७८ श्री. रमेश कल्लुरकर पदोन्नती ३.५.१९६७ ३१.०५.२०२५ | Diploma in Mechanical 
Engineering 
ks श्री. महमद समीर महमद पदोन्नती २१.२.१९७७ २८.०२.२०३५ | Diploma in Mechanical 
याकुब कुब Engineering 
BE in Production 
Engineering 
८० श्री. अशोक खेनट पदोन्नती १.६:१९६५ 39.04.2023 | Diploma in Mechanical 
Engineering 
८१ | sft. S14 कासार पदोन्नती । 23.92.9804 39.92.2033 | Diploma in Automobile 
Engineering 
८२ श्री. गणेड जोशी पदोन्नती ०७.११.१९६६ ३०.११.२०२४ B.E Mechanical 
Engineering 
८३ श्री. डी. व्ही. निळेकर पदोन्नती १०.०४.१९६५ ३०.०४.२०२३ B.Sc Maths 
८४ श्री. सभाष धोंडे पदोन्नती २६.०६.१९६७ ३०.०६.२०२५ | Diplomain Automobile 
Engineering 
८५ lait. माधव सुर्यवशी पदोन्नती ११.०५.१९७७ 39.04.2034 BE Mechanical 
८६ श्री. नंदकिशोर काळे पदोन्नती १०.०९.१९७६ ३०.०९.२०३४ | Diploma in Mechanical 
Engineering 
८७ lat. संदिप निमसे पदोन्नती ०१.०३.१९८१ २८.०२.२०३९ | Diplomain Automobile 
Engineering 
८८ श्री. मनिष दौड पदोन्नती २८.५.१९७४ २२.१०.२०२ ३१.०५.२०३२ BE Mechanical 
८९ श्री. सौरभ पवार सरळसेवा १.११.१९९३ १७.०१.२०२२ ३०.११.२०५१ BE Mechanical 
९० at. सचिन सावदेकर सरळसेवा २१.०१.१९९४ अ.जा १७.०१.२०२२ 39.09.2042 | B.Tech (Electrical) 
९१ श्री. आशिषकुमार अय्यर सरळसेवा ०.०७.१९८५ खुला ११.०४.२०४३ ३१.०७.२०४३ BE Mechanical 
९२ श्री. सुरज पवार सरळसेवा ०३.१०.२०२३ ३१.०१.२०५४ BE Elecronics & 
Telecommonication 
९३ श्री. शिवराज डोंगरे सरळसेवा ०३.१०.२०२३ २८.०२.२०४९ B.Tech Mechanical 
88 श्री. राहुल जगदाळे सरळसेवा ०३.१०.२०२३ ३०.११.२०५२ B.Tech Mechanical 
९५ att. अक्षय येवले सरळसेवा ०३.१०.२०२३ ३१.०५.२०५२ BE Mechanical 


